शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग या 
संस्थेस राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून 
विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहाकरीता फर्निचर खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३२३/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा: 9) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 


२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१. 


५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/ 
२२७/२०२३-पीआरओसी१, दिनांक १७.०८.२०२३. 


शासन निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग या नवीन संस्थेकरीता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान 
आयोग, नवी दिल्ली यांच्या मानकानुसार प्रथम वर्षात प्रवेशित होणा-या एम.बी.बी.एस.विद्यार्थ्यांच्या 
वसतीगृहाकरीता आवश्‍यक फर्निचर खरेदी करण्यास राज्य योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून एकूण 
रुपये ७३,३१,५००/- (रूपये त्र्याहत्तर लक्ष, एकतीस हजार, पाचशे wad) इतक्या रक्‍्कमेस या 
शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


- नग | प्रति नग वतं 
अ.क्र फर्निचरचे नांव ee eae एकूण किंमत 
संख्या | किंमत 

॥ 91.1 स्टडी टेबल (SOOW*4Q0D*94OH) | 990 | १२५०० १३७५००० 
स्टुडंट चेअर (42.04om(W)*43.2cm(D)*8o.4o 

२ शं ५००० ५५०००० 
cm (H)) 
स्टुडंटस HICH FS एन मेटल (साईज 

3 शं १८६०० २०४६००० 
QoY4oW*R(93D*920H) 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३२३/प्रशा-१ 


नग | प्रति नग 


फर्निचरचे नांव deat 
संख्या | किंमत 


एकूण किंमत 


पिलो विथ कवर (Socm*gocm) | 990 | ५५० ६०५०० 


फोम मेट्रेस विथ कवर (as per bed size) ११० | ७००० ७७०००० 


asta (wardrobe) in metal (साईज 


वि र शं २३००० २५३०००० 
९००॥"/*५०७1॥)*१९५०॥-) 


एकूण (93,349,400 


सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर फर्निचर खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर 
कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


सदर फर्निचरची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर फर्निचर / साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार 
साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त 
होऊ शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता 
यांनी प्रमाणित करावे. 


प्रस्तावित फर्निचरचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला नसल्याबाबत व 
सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) 
यांनी खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी फर्निचर खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३२३/प्रशा-१ 


९) उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


2. 


परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (30) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०६१७५२४७४५१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


‘MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
SUDHIR JAYA 2" 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406e 


b f1e1e8621e5917d830! 


postalCode=400032, ‘Maharashtra, 
S H ETTY erialNumber=E9D37D499A521B728AEB3DC8EC 
38B759420308B9FD7816002B4AFOFFBF1111D7, 
SUDHIR JAYA SHETTY 
Date: 2023.09.08 11:09:02 +05'30' 


(सुधीर जया उोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
) 
) 
) 


४) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्याळय, अलिबाग 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 
६) निवडनस्ती (प्रहा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


